दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडाल्य योजनेसाठी 
वित्त व लेखा विभागासाठी उप संचालक (वित्त व 
om) हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०२३/प्र.क्र.८३/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. ग्राम विकास विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.उमेद-२०२१/प्र.क्र.१७०/योजना-३, दिनांक २४ 
डिसेंबर, २०२१. 

२. ग्राम विकास विभाग, पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०८/योजना-३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२२. 

३. मुख्य परिचालन अधिकारी (Plated), दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, खारघर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.डीडीयुजीकेवाय-२०२३/प्र.क्र.४३/ डीडीयुजीकेवाय कक्ष, दिनांक ov 
ऑगस्ट, २०२३. 

४. वित्त विभागाचे क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.६३/आपुक, दिनांक ०३.०१.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या दीन दयाळ 


उपाध्याय ग्रामीण ered योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्र.१ दिनांक 


२४.१२.२०२१ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये स्वतंत्रपणे राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ दिनांक १९.०१.२०२२ च्या पत्रान्वये सदर योजनेचे कार्यालय ग्राम विकास 


भवन, खारघर, नवी मुंबई येथे स्थलांतरीत करण्यात आले असून सदर कार्यालय स्वतंत्रपणे सुरू आहे. 


सदर योजनेच्या प्रभावी संचाळनाकरीता उप संचालक (वित्त व लेखा) असणे अत्यावश्‍यक असल्याने 


मा.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग यांनी दिनांक १३.०४.२०२३ रोजी झालेल्या 


योजनेंतर्गत त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीमध्ये याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणेबाबत निर्देठा 


दिले होते. त्यानुसार सदरहू प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेने मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 


स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक ३०.११.२०२३ च्या बैठकीत विचारार्थ सादर 


केला असता, वित्त व लेखा विभागातील उप संचालक (वित्त व लेखा) हे पद नवीन वेतनश्रेणी एस-२३, 


६७,७००-२,०८,७०० मध्ये योजनेच्या कालावधीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यास व 


प्रतिनियुक्तीने भरण्यास उच्चस्तर सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने दीन दयाल 


उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उप संचालक (वित्त व लेखा) हे 


पद योजनेच्या कालावधीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८३/योजना-३ 


शासन निर्णय :- 


दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य या केंद्र पुरस्कृत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी 


करण्यासाठी मुख्य परिचालन अधिकारी (Coo) (कौशल्य) यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य 


व्यवस्थापन कक्षामध्ये वित्त विषयक कामकाजाकरीता स्वतंत्र शासकीय पद नसल्याने उप संचाळक 


(वित्त व लेखा) हे पद योजनेच्या कालावधीपर्यंत प्रतिनियुक्तीने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदाचे गोपनीय अहवाल लिहिणे / पुनर्विलोकन करणे, रजा 


मंजूरी इ. अधिकार मुख्य परिचाळन अधिकारी (Coo) (कौशल्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण 


lated योजना यांना राहतील. 


२. सदर पदासाठीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत:- 


|. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था यांनी केलेल्या खर्चाची पडताळणी करणे व देयके पारीत करणे. 


॥. लेखा परीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालाची तपासणी करणे व अक्षेपांची पुर्तता करणे. 


ll. थिमेटिक व्हेरिफिकेऱान करणे. 


IV. केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त करून घेणेबाबत कार्यवाही करणे. 


V. प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांची वित्तीय विवरणपत्रे तपासणी करणे. 


VI. योजनेंतर्गत प्रशासकीय बाबी संदर्भात देयके पारीत करणे. 


VI. योजनेंतर्गत वित्तीय (बजेट, Teports इत्यादी) कामकाज व त्यानुषंगाने / त्यासंबंधित 


प्रशासकीय कामकाज करणे. 


Vill. मुख्य परिचालन अधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानूसार कामकाज करणे. 


पदाचे नांव व आर्थिक भार :- 


पदनाम 
पदसंख्या 
वेतन 


नियुक्तीचा प्रकार 
पदाची अर्हता 


मुख्यालय 


वित्तीय भार 


उप संचालक (वित्त व लेखा) 
१ 


नविन वेतनश्रेणी 8-२३:६७,७००-२,०८,७०० (जुनी वेतनश्रेणी PB-3, 
रु.१५,६००- रु.३९,१०० ग्रेड पे रु.६,६००) 
प्रतिनियुक्तीने 


उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ (वरिष्ठ) 
या पदावरील अधिकारी. 
ग्राम विकास भवन, प्लॉट नं.७६/ए, सेक्टर-२१, खारघर, नवी मुंबई- 
४१०२१०. 
सदर पदावरील वेतन / मानधन व अनुषंगिक भत्ते यावरील खर्च संबंधित 
योजनेच्या अनुज्ञेय प्रशासकीय / प्रकल्प निधीतून भागविण्यात यावा. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८३/योजना-३ 


३. उप Maen (feat g लेखा) या पदाचा खर्च दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य विकास 


योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीच्या ६% प्रशासकीय निधीमधून 


करण्यात येईल व या पदाचा कोणताही अतिरिक्‍त आर्थिक भार राज्य शासनावर येणार नाही या 


अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.२५/आ.पु.क., दिनांक १५.०१.२०४ अन्वये व 


उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१७२९५३००२० असा आहे. हा NST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK ASHOK DAINGADE 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 


MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbaed 
9d19ba0d0043df169c83be27faeb8bf045b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=670EBOFA576F65F4406D031 
E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2AD1A 
D Al N G AD ) F 6605DBF, cn=VIVEK ASHOK DAINGADE 
Date: 2024.02.07 17:45:08 +05'30' 
(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव 

) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
) 

) 

) 

) 


मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 

मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 

मा.सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खासगी सचिव 

१०) मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१ व २, मुंबई / नागपूर. 
१२) संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.८३/योजना-३ 


१३) संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(सवी. 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सीबीडी बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

१६) मुख्य परिचालन अधिकारी, दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, ग्राम 

विकास भवन, खारघर, नवी मुंबई. 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सह सचिव / उप सचिव (योजन), ग्राम विकास विभाग 

सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४११/१४१४/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (का.व्यय-१५ व अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 

सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

निवड नस्ती (योजना-३) 


१७ 
१८ 
१९ 


A 
0 


आतम. ली... . अकल '.. “मिटकर. .: कळल,” . 0 मिलक?” ळकर:  _ मकार, - ककल ?- 0 :' पकडल: ? :मिळेओकनक') .. तळे, . “आख रह” : कडक 


२१ 
22 
23 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
2¢ 
२९ 
३० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


